विदर्भ व मराठवाडा विभागातील १९ 
जिल्ह्यांमध्ये सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या 
कालावधीत दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ 
राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- १. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे पत्र क्र.एफवायपी-२३(२४)/तां- 
२/सीआर-११/११९६/२०२३ दि. १६.०६.२०२३ 
२. दि. १३.०८.२०२४ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 

सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र 
आर्थिक सल्लागार परिषदेने पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात 
राज्याच्या विकासाला गती देत असताना आधीच अस्तित्वात असलेला असमतोल कमी करण्याचा 
विचार केला पाहिजे, असे नमुद करुन ज्या जिल्हयांचा राज्याच्या “सकल देशांतर्गत 
उत्पादनामध्ये”(9)2-9/055 Domestic Product) कमी सहभाग आहे, अशा जिल्हयांमध्ये 
सर्वसमावेशक, शाश्वत, आणि संतुलित विकासात्मक वाढ होईल याची खात्री करण्याची आवश्‍यकता 
प्रतिपादित केली आहे. 


राज्याची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचविण्यासाठी ज्या ७ घटकांना 
चालना देण्याची आवश्‍यकता स्पष्ट केली आहे, त्यामध्ये शेती व शेतीपुरक व्यवसायांचा समावेश आहे. 
शेतीपूरक व्यवसायामध्ये या विभागाशी संबंधित असलेल्या दुग्धव्यवसायाचा समावेश आहे. 


सन २०२२-२३ मधील आकडेवारीनुसार दुग्धोत्पादनात देशपातळीवर महाराष्ट्राचा सहावा 
क्रमांक लागतो. देशात दरडोई दुध सेवनाचे प्रमाण ४५९ ग्रॅम प्रति व्यक्‍ती प्रति दिन असे असून, 
पंजाबमध्ये हेच प्रमाण १२८३ ग्रॅम प्रति व्यक्‍ती प्रति दिन आहे. राज्यात हे प्रमाण ३२९ ग्रॅम प्रति व्यक्ती 
प्रति दिन इतके आहे. त्यामुळे राज्यात दुधाच्या उत्पादनात वाढ करण्यास वाव आहे. राज्यातील पश्चिम 
व उत्तर महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसाय एकवटलेला असून, त्याप्रमाणात विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध 
व्यवसाय केला जात नाही. दुग्ध व्यवसाय हा शेतीपुरक व्यवसाय असून त्याद्वारे पशुपालक / शेतकरी 
यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. विदर्भ व मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमानामुळे शेतीपासून शाश्वत 
उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे सदर भागात शेतकरी आत्महत्येतेचे प्रमाण जास्त आहे. यास्तव तेथील 
शेतकऱ्यांना जोडउत्पनाचे साधन उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त ठरते. 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर विदर्भ व मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये सन २०१६ ते २०२२ या 
कालावधीत “विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प-टप्पा-१” हा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


सदर कार्यक्रमाची फलश्रृती, सदर कार्यक्रम राबवितांना आलेले अनुभव विचारात घेवून विदर्भ व 
मराठवाड्यातील सर्व म्हणजे १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्धोत्पादनाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी “दुग्ध 
विकास प्रकल्प-टप्पा-२ राबविण्याच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाने दि. १३ ऑगस्ट, २०२४ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


विदर्भ व मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या तीन वर्षाच्या 
कालावधीत दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ राबविण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
तथापि, २ वर्षानंतर प्रकल्पाच्या फलश्रतीबाबत आढावा घेऊन सन २०२६-२७ मध्ये प्रकल्प 
राबविण्याबाबत विभागाच्या स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. 


विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ अंतर्गत खालीलप्रमाणे विविध ९ घटक व 
भौतिक उदिष्ट यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 


(रु. कोटीत) 
क्र। प्रकल्पांतर्गत घटक भौतिक | घटकावरील लाभार्थी हिस्सा । राज्य 
wal खर्च हिस्सा 
्‌ उच्च दुध उत्पादन क्षमता 93,800 ।१३४.०० ६७.०० ६७.०० 
असलेल्या दुधाळ गायी- (५० टक्के) (५० टक्के) 
म्हशींचे होतकरी, पशुपालक 
यांना वाटप 
२ । उच्च दुध उत्पादन क्षमता १,००० १४.५० ३.६२ १०.८८ 
असलेल्या YA प्रत्यारोपण (२५ टक्के) (७५ टक्के) 
केलेल्या कालवडींचे 
शोतकऱ्यांना वाटप 
३ | पशु प्रजनन पुरक खाद्य १,००,००० | ९६.०० ७२.०० २४.०० 
(Fertility Feed) चा पुरवठा । गायी- (७५ टक्के) (२५ टक्के) 
(३०,००० मे.टन) म्हशी 
४ | दुधातील फट व एसएनएफ | ३३,००० | 98.24 ११.१४ ३.७१ 
वर्धक (Enhancing) खाद्य गायी / (७५ टक्के) (२५ टक्के) 
पुरकांचा पुरवठा म्हशी 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


५ | बहुवार्षिक चारा पिके २२,००० | 93.20 निरंक १३.२० 
घेण्यासाठी अनुदान 
६ | ]ोतकरी, पशुपालक यांना १०,००० ३०.०० १५.०० १५.०० 
विद्युतचलित कडबाकुट्टी (40 टक्के) | (५० टक्के) 
सयंत्रांचे वाटप 
७ | मुरघास वाटप ३३,००० १४.८५ १०.४० ४.४५ 
(७० टक्के) (३० टक्के) 
८ | गायी-म्हशींमधील वंध्यत्व २,००,००० | ३.२८ निरंक ३.२८ 
निवारण कार्यक्रम 
९ | आधुनिक पध्दतीने दुग्ध ३६,००० १.३० निरंक १.३० 
व्यवसाय करण्यासाठी 
शोतकऱ्यांना प्रशिक्षण 
एकुण Po | 329.82 १७९.१६ १४२.८२ 
न प्रशासकीय खर्च योजना ६.४४ शि ६.४४ 
खर्चाच्या 
२ टक्के 
एकुण | ३२८.४२ १७९.१६ १४९.२६ 


प्रकल्पाचे wea: विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ हा विदर्भ व मराठवाड्यातील 
सर्व म्हणजे १९ जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येईल. 


प्रकल्पाचा कालावधी:- विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ 
या तीन वर्षे कालावधीत राबविण्यात येईल. 


प्रकल्पाची उद्दिष्टे:- 


१. शेतकऱ्यांच्या दारात गायी-म्हशींमध्ये पारंपारिक पध्दतीच्या तसेच, लिंग वर्गीकृत केलेल्या गोठीत 
रेतमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतनाची सुविधा तसेच भूण प्रत्यारोपणांव्दारे दुधाळ जनावरांची 
संख्या वाढविणे. 

२. शेतकरी, Ws यांना संतुळीत आहार सल्ला देणे, वैरण विकास कार्यक्रम आणि दर्जेदार चारा 
पुरवठा करून VLA Se पद्धतीत सुधारणा करणे. 

३. गावपातळीवर पशुआरोग्य सेवा पुरविणे. 

४. उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी-म्हशींचे वाटप. 

५. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांची उन्नती करणे. 

६. रोजगार निर्मिती. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्यात उपरोक्त विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे ०९ घटकांचा समावेश आहे. सदर घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे लाभ, 
अटी / शर्ती व योजना राबविण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहे. 

(१ उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गायी-म्हश्टींचे वाटप :- प्रकल्पात Adal 
असलेल्या विदर्भ व मराठवाडयातील १९ जिल्हयात ०३ वर्षाच्या कालावधीत १३,४०० दुधाळ गायी- 
म्हशींचे वाटप करण्यात येईल. 

(अ) अटी/शर्ती:- 

(१ एका लाभार्थ्यास प्रकल्पाच्या कालावधीत प्रती दिन किमान ८ ते १० लिटर दुध 
उत्पादन क्षमता असलेली १ गाय/म्हशीचे वाटप करण्यात येईल. 

(२) वाटप करण्यात येणार्‍या दुधाळ जनावरांना Digital Tracking Cow Collar लावणे 
आणि जिओ टॅंगिंग करणे बंधनकारक राहील. 

(३) वाटप केलेली गाय / म्हैस ३ वर्षांपर्यंत विकता येणार नाही. 

(४) वाटप केलेली गाय / म्हैस प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प 
यांचे नावे तारण ठेवण्यात येईल. 

(५) वाटप करण्यात येणारी दुधाळ जनावरे खरेदी करतांना त्या जनावरांचा ३ वर्षासाठी 
विमा उतरविणे बंधनकारक राहिल. 

(६) विमा उतरविलेले दुधाळ जनावर मृत पावल्यास दुसरे दुधाळ जनावर खरेदी करणे 
अनिवार्य राहील. रोख प्रतिपूर्ती करण्यात येणार नाही. 


(ब) लाभार्थी निवडीचे निकष:- 


(9) शेतकरी, VAT SHAM मालकीची कमीत कमी २ दुधाळ जनावरे असावीत. 

(२) दुध उत्पादकाने मागील वर्षभरात किमान ३ महिने खाजगी / सहकारी यांच्या दुध 
संकलन केंद्रावर दुध विक्री करणे आवश्यक आहे. 

(३) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यात तसेच मागील ३ वर्षात कोणत्याही शासकीय योजनेंतर्गत 
ज्या NATH, पश्ञुपालक यांनी लाभ घेतला आहे, असे शेतकरी, WTI दुसर्‍या 
टप्यात सदर घटकाचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार नाहीत. 

(४) कुटुंबातील केवळ एक व्यक्‍ती निवडीस पात्र राहील. 

(५) एका गावात जास्तीत जास्त ५ लाभार्थी निवडीस पात्र राहतील. 


(क) गाय / म्हशीची खरेदी व अनुदान वाटप:- 


(१ दुधाळ जनावरे खरेदी करतांना शेतकरी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची सेवा घेतील 
किंवा ते खुल्या बाजारातून उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी-म्हशींची खरेदी 
करू शकतील. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


(२) प्रती गाय/म्हशीची किंमत साधारणपणे रु. १.०० लक्ष इतकी गृहीत धरण्यात आली 
असून, त्यामध्ये दुधाळ जनावरांसाठी डिजीटल ट्रॅकिंग सिस्टीम व दुधाळ जनावरांच्या 
वाहतुकीचा खर्च व ०३ वर्षाचा विमा या बाबींचा समावेश राहील. 

लाभार्थ्यांना यासाठी ५० टक्के किंवा रु. ५०,०००/- यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल ती 
रक्‍कम अनुदान म्हणून देय राहील. 

गाय / म्हैस खरेदीचा पुरावा व विमा पावती सादर केल्यानंतर व त्याबाबत भारत WIA 
प्रणालीवर खातरजमा केल्यानंतर संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांच्याकडून 
लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा 
करण्यात येईल. 

संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांनी प्रकल्पांतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या 
गायी-म्हश्ींचा स्वतंत्र तपज्लील ठेवण्यात येईल. 


(३ 


— 


(8 


— 


(4 


~~ 


(२) उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे शेतकऱ्यांना वाटप :- 


बाह्यफलन (IVF) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार Hos उच्च जनुकीय गुणवत्तेचे भूण, 
प्राप्तकर्त्या कालवडींमध्ये रोपण करून गर्भधारणा केल्यास भविष्यकाळात उच्च दुध उत्पादन क्षमता 
असलेल्या गायी-म्हशींच्या संख्येत वाढ होण्यास मदत होईल जेणेकरून दुग्ध उत्पादनात पर्यायाने 
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल होईल. यासाठी कालवडी खरेदी करून त्यांच्यामध्ये 
TSP (५) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले उच्च जनुकीय गुणवत्तेचे YT प्रत्यारोपण 
करून पशुपालकांना त्यांचे वाटप करण्यात येईल. सदर कालवडींचे शास्त्रोक्त पद्धतीने संगोपन होणे 
आवश्यक आहे. 


बाह्यफलन (7 तंत्रज्ञान हे गर्भधारणेची अत्याधूनिक पध्दत असून या बाबत सर्वच 
WIS सदर तंत्रज्ञान तसेच या तंत्रज्ञानाव्दारे गर्भधारणा केलेल्या गाय / म्हश्लीच्या संगोपनाची 
शास्त्रोक्त माहिती व अनुभव असण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच गर्भधारणेच्या कालावधीत 
गर्भपातामुळे पुन्हा प्रत्यारोपन करावे लागल्यास त्यावर अधिकचा खर्च येईल. त्यामुळे प्ुपालकाकडून 
पुन्हा TASTER प्रत्यारोपन केळे जाईलच याची शाश्वती नाही. यास्तव या क्षेत्रात नामांकित 
असलेल्या संस्था उदा. महाराष्ट्र WIA विकास मंडळ, बायफ, गोदरेज, एनडीएस इ. यांच्याकडून गर्भ 
प्रत्यारोपनाव्दारे ७ महिन्याच्या गाभण असलेल्या कालवडी/पारडया शेतकऱ्याच्या दारात पुरवठा 
करण्यात येईल. 


एका कालवडीवर बाह्यफलन (४५) तंत्रज्ञानाव्दारे गर्भधारणा करण्यासाठी येणारा खर्च, 
संगोपनासाठी येणार खर्च व कालवड/ पारडीची किंमत विचारात घेता, बाह्यफळन (५) तंत्रज्ञानाव्दारे 
७ महिन्याच्या गाभण कालवड / पारडीची किंमत सर्वसाधारणपणे रु.१,४५,०००/- इतकी येते. 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


(अ) उद्दिष्ट :- या घटकांतर्गत एकुण १,००० लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. 
(आ) अनुदानाचे स्वरुप :- लाभार्थ्यांना Teor (7) तंत्रज्ञानाव्दारे ७ महिन्याच्या गाभण 


कालवड / पारडी ७५ टक्के किंवा रु. १,०८,७५०/- यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल ती रक्‍कम 
अनुदान म्हणून देय राहील. 
(इ) भूणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे शेतकऱ्यांना वाटप करण्याची कार्यपध्दती :- 


१, 


RTS तंत्रज्ञानाव्दारे ७ महिन्याच्या गाभण कालवड / पारड्यांचा शेतकऱ्यांच्या 
दारात पुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प संचालक यांनी Tap (VE) तंत्रज्ञान या क्षेत्रात 
नामांकित असलेल्या संस्था / कंपन्याबरोबर करारनामा करावा. 
Wea त्याच्या हिऱ्याची २५ टक्के रक्‍कम संबंधित जिल्हा wats उपायुक्‍त 
यांच्यामार्फत प्रकल्प संचालकांकडे प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प संचाळक यांनी करारधारक 
पुरवठादार संस्था/ कंपनी यांच्याकडे पुरवठा आदेश नोंदवावेत. 


. पुरवठा आदेश नोंदविल्यानंतर कमीत कमी कालावधीत कालवडी/पारडीचा पुरवठा 


पशुपालकांना केला जाईल, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प संचालकांची राहील. 


. पुरवठा आदेश देताना कालवड/पारडीच्या किंमतीच्या किमान २५ टक्के रक्‍कम राखून 


ठेवावी. 


. पुरवठा करण्यात आलेल्या कालवडी/ पारडीपासून जन्मास आलेल्या सर्व वासरांचे 


पालकत्व ( माता-वळूसह ) प्रमाणपत्र (Parentage Certificate ) दिल्यानंतर व पुरवठा 
आदेशात नमूद असलेल्या वंशावळीची काळवड/पारडी जन्मास आल्याची खातरजमा 
केल्यानंतर उर्वरित २५ टक्के रक्‍कम पुरवठादार कंपनीस अदा करण्यात यावी. 


. पुरवठा आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या वंशावळीची कालवड/पारडी जन्मास न 


आल्यास याबाबतचे संपुर्ण नुकसान भरपाईची तरतूद करारनाम्यात करण्याची दक्षता 
प्रकल्प संचालकांनी घ्यावी. 


लाभार्थ्यांचे निकष :- 


(9) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे किमान ५ दुधाळ जनावरे असावीत. 

(२) शास्त्रोक्त पशुआहार पद्धतीचे ज्ञान असलेले दुग्ध उत्पादक / शेतकरी. 

(प्रकल्पात कार्यरत फ्झुवेद्यकांच्या TIGER (IIs केली जाईल.) 

(३) पद्नुधनाच्या भावी पिढ्यांची पैदास केवळ कृत्रिम रेतनाद्वारे करण्यास इच्छुक असलेले 
पशुपालक. 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


सर्वसाधारण सुचना :- 


(१) प्रकल्प संचालकांनी वाटप करण्यात आलेल्या व जन्मास आलेल्या कालवडी/पारड्यांचा 
स्वतंत्र तपशिल ठेऊन त्यांचा आरोग्यविषयक मासिक आढावा घेऊन आव्यक ती 
उपाययोजना करावी. 


(२) प्रकल्प कालावधीत भृण प्रत्यारोपन केलेल्या काळवडी/पारडी व्याल्यानंतर त्यांच्या पासून 
OAR वासरांच्या नोंदी संबंधित जिल्हा पश्लुसंवर्धन उपायुक्‍त यांनी स्वतंत्रपणे 
ठेवाव्यात. 


(३) प्रकल्पाच्या कालावधीत तसेच प्रकल्प तद्नंतर भूण प्रत्यारोपनाने जन्मलेल्या वासरांच्या 
anna वजन विशिष्ट प्रमाणात लवकर भरुन त्या माजावर येण्यासाठी आव्यक त्या 
सर्व उपाययोजना संबंधित जिल्हा पश्ुसंवर्धन उपायुक्‍त यांनी करण्यात याव्यात. 


(३) दोन वेतातील अंतर कमी करून गर्भधारणेच्या प्रमाणात सुधारणा करण्यासाठी पशु प्रजनन पुरक 
खाद्य (Fertility Feed) चा पुरवठा:- 


(9) उद्देश + राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने पशुधन व्याल्यानंतर ६० व्या ते १२० व्या दिवसांपर्यंत 
जनावरांना आहार देण्यासाठी पशु प्रजनन पुरक खाद्य (Fertility Feed) विकसित केले असून, 
या पश्ुखाद्यामुळे गायी-म्हशींची प्रजनन क्षमता सुधारण्यास मदत होऊन गायी-म्हश्ींमधील 
उलटण्याचे (Repeat Breeding) प्रमाण कमी होते, असा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाचा अनुभव 
आहे. गायी / म्हशींना नियमित स्वरुपात देण्यात येणाऱ्या पश्ुखाद्याची जागा सदरचे खाद्य घेऊ 
शकत असल्याने, शेतकऱ्यांना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे ठरणार आहे. या पशुखाद्यामुळे 
दुधाचे उत्पादन आणि दुधाची गुणवत्ताही सुधारण्यास मदत होणार आहे. 

(2) एका गाय /म्हशीसाठी येणारा खर्च :- एका गाई/म्हशीसाठी प्रति दिन ५ कि. ग्रॅ. vay प्रजनन 
पुरक खाद्य (Fertility Feed) आवश्‍यक असून ते go दिवसासाठी देण्यात येणार आहे. रु. ३२/- 
प्रति कि. ग्रॅ. हा दर गृहित धरता एका गाईस रु.९,६००/- इतक्या किमतीचे खाद्य देय राहील. 

(३) अनुदान :- सदर खाद्य २५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येईल. 

(3) अनुदानाचे वितरण :- लाभार्थ्यांना सदर Wl प्रजनन पुरक Gel (Fertility Feed) खरेदी 
केल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे 
जमा करण्यात येईल. 

(4) लाभार्थी :- सदर योजनेंतर्गत १ लक्ष गाई/म्हशींना अनुदान तत्वावर V2] प्रजनन पुरक खाद्य 
(Fertility Feed) चा लाभ देण्यात येईल. सदर योजनेचा लाभ घेण्यास सर्व प्रकाराचे पशुपालक 
पात्र राहतील. 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


(४) दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक (Enhancing) खाद्य पुरकांचा पुरवठा:- 


(9) उद्देश :- दुधातील फॅट व एसएनएफच्या प्रमाणावर दुधाची स्वीकृती व दर ठरत असून, या दोन्ही 
घटकांचे प्रमाण कमी भरल्यास संकलन केंद्रावर दूध नाकारले जाते किंवा कमी दराने स्विकृती 
केली जाते. दुधातील फॅट व एसएनएफ सुधारण्यासाठी तसेच सकस दुधाच्या उत्पादनासाठी 
राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने विकसित केलेले खाद्य पुरक प्रती गाय - म्हेस प्रती दिन २५० ग्रॅम 
गायी-म्हशी व्याल्यापासून ते ९० दिवसांपर्यंत देणे आवश्‍यक आहे. 

(2) एका गाय /म्हश्ीसाठी येणारा खर्च :- एका गाई/ म्हशीसाठी प्रति दिन २५० ग्रॅम खाद्य पुरक 
MRA असून ते ९० दिवसासाठी देण्यात येणार आहे. रु. २००/- प्रति कि. ग्रॅ. हा दर गृहित 
धरता एका गाय / म्हशीसाठी रु.४,५००/- इतक्या किमतीचे खाद्य पुरक देय राहील. 

(3) अनुदान :- सदर खाद्य पुरक २५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येईल. 

(४ अनुदानाचे वितरण :- लाभार्थ्यांनी सदर खाद्य पुरक खरेदी केल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर 
अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. 

(4) लाभार्थी :- सदर योजनेंतर्गत ३३,००० गाई / म्हशींना अनुदान तत्वावर खाद्य पुरकाचा लाभ 
देण्यात येईल. सदर योजनेचा लाभ घेण्यास सर्व प्रकाराचे पद्चुपालक पात्र राहतील. 

(५) बहुवार्षिक चारा पिके घेण्यासाठी अनुदान:- 

(१) उद्देश :- हिरव्या वैरणीच्या तुटवड्याची गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी १९ जिल्ह्यांतील २२ 
हजार एकर क्षेत्रावर बहुवार्षिक चारा पिके लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे व ठोंबे 
पुरवठा करण्यात येईल. वाटप करण्यात येणारे ठोंबे प्राधान्याने महाराष्ट्र पशुधन विकास 
मंडळ व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ यांच्या प्रक्षेत्रावरुन 
खरेदी करावे. 

(२) अनुदानाचे स्वरुप - प्रति लाभार्थ्यास ६ हजार रुपयांचे बियाणे व ठोंबे १०० टक्के अनुदान 
तत्वावर वाटप करण्यात येईल. 

(३) लाभार्थी संख्या :- २२,००० लाभार्थी 

(४) लाभार्थीचे निकष:- 

१) होतकऱयांकडे किमान ३ ते ४ दुधाळ जनावरे असावीत. 

2) शेतकऱ्यांकडे किमान १ एकर जमीन असावी. 

३) या जमिनीवर चारा उत्पादनासाठी आवश्यक सिंचनाची सोय असावी. 

४) वैरण उत्पादनासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत मोफत बियाणे व ठोंबे वाटप योजनेचा 
लाभ घेतलेले लाभार्थी यासाठी अपात्र राहतील. 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


(4) मोफत बियाणे व ठोंबे वाटप योजनेचा प्रकल्प संचालकांनी स्वतंत्र तपशिल ठेवावा. तसेच 
लाभार्थ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत लाभ घेतला नसल्याची खातरजमा प्रकल्प 
संचालकांची राहील. 


(६) शेतकरी, TSH यांना विद्युतचलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप:- 


(१) उद्देश :- विदर्भ व मराठवाडयात सर्वसाधारणपणे दरवर्षी चारा टंचाईसद्ृष्य स्थिती निर्माण होत 
असते. यावर चारा उत्पादनाबरोबरच वैरणीचे वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करणे ही एक 
महत्वपूर्ण उपाययोजना आहे. यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र महत्वाचे आहेत. 
विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राव्दारे तयार केलेल्या चाऱ्यामुळे पचनक्षमता सुधारण्यास मदत 
होते. 

(२) अनुदानाचे स्वरुप :- एका विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्रांची किंमत रु.३०,०००/- गृहित 
धरण्यात आली असून लाभार्थ्यांना सदर यंत्र खरेदी किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.१५,०००/- 
यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल तेवढी रक्‍कम अनुदान म्हणून देय राहील. 

(३) लाभार्थी संख्या :- १०,००० लाभार्थी 

(४) लाभार्थी निकष:- 

(१ शेतकऱ्यांकडे किमान ३ ते ४ दुधाळ जनावरे असावीत. 
(२) विद्युत जोडणीचा खर्च लाभधारकाने करावा. 
(३) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यात तसेच केंद्र / राज्य / जिल्हा योजनेंतर्गत ज्या शोतकरी, 
पशुपालक यांनी मागील ५ वर्षात लाभ घेतलेले लाभार्थी यासाठी अपात्र राहतील. 
(४) लाभार्थ्याने किमान २ एच. पी. बनावटीचे आयएसआय मार्क असलेले कडबाकुट्टी 
यंत्र खरेदी करणे आवश्यक राहील. 
(4) अनुदान वितरण :- लाभार्थ्यांनी विद्युतचळलित कडबाकुट्टी यंत्र खरेदी केल्याची खरेदी पावती 
(GST क्रमांकासहित) सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 
डिबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. 


(७ मुरघास वाटप:- 


(१ उद्देश :- हिरव्या चाऱ्याच्या टंचाई काळामध्ये VIPAT मूरघास (जतन केलेला हिरवा चारा) पुरविणे 
ही एक सिद्ध पद्धत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या 
वैरणीच्या तुटवड्यावर मुरघास हा उत्तम पर्याय आहे. दुधाळ जनावरांच्या आहारात मुरघासचा 
समावेश केल्याने त्यांच्या दुध उत्पादनात सातत्य राहण्यात मदत होते. उन्हाळ्यात वैरण टंचाई 
अधिक तीव्र जाणवत असल्यामळे, उन्हाळ्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


प्रकल्पांतर्गत प्रति दुधाळ जनावर प्रति दिन ५ कि.ग्रॅ. मुरघास अनुदान तत्वावर पुरवठा करण्यात 
येईल. 


(२) अनुदानाचे स्वरुप :- एका गाय/म्हशीस तिन महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रति दिन द्यावा 
लागणारा ५ कि. ग्रॅ. मुरघास आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रति किलो रु. ३/- अनुदान देय राहील. 

(३) लाभार्थी संख्या :- ३३,००० लाभार्थी 

(४) लाभार्थी निकष:- जिल्हा योजनेंतर्गत ज्या saat, wT यांनी लाभ घेतलेले लाभार्थी 
यासाठी अपात्र राहतील. 

(५) अनुदान वितरण :- लाभार्थ्यांनी मुरघास खरेदी केल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर अनुदानाची 
रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. 

(८) गायी-म्हशींमधील वंध्यत्व निवारण कार्यक्रम:- 


गायी-म्हशींमधील वंध्यत्व हे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे. विदर्भ व 
मराठवाडा भागात दोन वेतातील अंतर सुमारे २ ते ३ वर्षांचा असल्याचे निदर्शनास येते. यामुळे 
शेतकऱ्यांना अनुत्पादक जनावरांचे संगोपन करावे लागते. सदर WAIN संगोपनावर येणाऱ्या 
खर्चाच्या तुलनेत योग्य उत्पन्न मिळत नाही, त्यामुळे प्ठुपालकांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम 


होतो. 


सन २०१९ च्या २० व्या पश्लुगणनेनुसार विदर्भ व मराठवाडयातील १९ जिल्हयांमध्ये 
३५,६२,०५६ एवढया प्रजननक्षम गायी व म्हशींची संख्या आहे. सर्वसाधारपणे ३० टक्के इतक्या 
पश्ुधनामध्ये तात्पुरते वंध्यत्व आढळून येते. पज्ुधनामधील वंध्यत्वाचे स्वरुप विचारात घेऊन संप्रेरकांचा 
(Hormonal Therapy) वापर करून तसेच पारंपारिक उपचार करुन वंध्यत्व निवारण करण्यात येते. 


उद्दिष्ट :- (9) तपासणीअंती सदर गाय / म्हशीमधील वंध्यत्वाच्या स्वरुपानुसार प्रकल्प कालावधीत 
किमान २,००,००० गायी-म्हशींवर संप्रेरकांव्दारे (Hormonal Therapy) व पारंपारिक 


उपचार करण्यात येतील. 


(२) संप्रेरकांचा वापर तसेच, पारंपारिक उपचाराचे तीन वर्षासाठीचे भौतिक लक्षांक १९ 
जिल्ह्यांसाठी निश्चित करण्यात येईल. 

(३) कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत तीन वर्षाच्या काळावधीत वंध्यत्व 
निवारणासाठी उपचार करण्यात येतील. 

(४) वंध्यत्व निवारणासाठी शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेले सेवा शुल्क आकारण्यात 
येईल. 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


(4) उपचार केलेल्या गायी-म्हशी व उपचारांती किती गायी-म्हशी माजावर येवून त्यांच्यात 
कृत्रिम रेतन करण्यात आले व किती वासरांचा जन्म झाला याबाबतच्या नोंदी ठेवण्याची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हा VMI उपायुक्‍त यांची राहील. 

(६) याबाबतचा मासिक अहवाल जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्त यांच्यामार्फत प्रकल्प 
संचाळक यांना सादर करण्यात येईल. 


(९) आधुनिक पध्दतीने दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण:- 


दुग्ध व्यवसायाचा नफा वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी चांगल्या डेअरी फार्म व्यवस्थापन 
पद्धतींबद्दल अद्ययावत करणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या / पशुवैद्यकीय विद्यापीठाची 
विविध प्रशिक्षण केंद्रे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांमधून प्रकल्प क्षेत्रातील एकूण ३६ हजार WAHT 
प्रशिक्षण देण्यात येईल. 


यासाठी प्रकल्प संचालकांनी २ दिवसीय प्रशिक्षण आराखडा तयार करुन या क्षेत्रातील 
नामांकित प्रशिक्षण संस्थांमार्फत प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी. 


प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा :- 


(अ) प्रकल्प संचालनालय :- 


प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास 
प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रकल्प संचालनालयामार्फत प्रकल्पांतर्गत सर्व घटक कार्यक्रम 
राबविण्यात येतील. प्रकल्प संचालनालयाकडून प्रकल्पात समाविष्ठ असलेल्या घटकांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणेस मार्गदर्शन करणे, समन्वय व संनियंत्रण करणे 
हे मुख्य कामे असतील. 


प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता sa बोर्ड विकसित करण्यात येईल. दैनंदिन 
कामकाजासाठी संचालनालयात खालील प्रमाणे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. :- 


(१ प्रकल्प संचालक :- विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ च्या अंमलबजावणीसाठी 
वरिष्ठ महाव्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडून प्रकल्प 
संचालक म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येईल. त्यांचे वेतन व भत्ते राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडून अदा 
करण्यात येतील. 


प्रकल्प संचालक हे प्रकल्प व्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध सचिव राहतील. 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


(२) अतिरिक्त प्रकल्प संचालक :- प्रादेशिक सहआयुक्त पश्युसंवर्धन, नागपुर विभाग, हे अतिरिक्‍त 
प्रकल्प संचालक म्हणून काम पाहतील. 


अतिरिक्‍त प्रकल्प संचाळक राज्यस्तरावर प्रकल्पाची अमलबजावणी करणेसाठी प्रकल्प 
संचालक व सहयोगी संस्थांशी समन्वय साधून प्रकल्पाची प्रभावीपणे अमलबजावणी करणे, 
आवड्यकतेनुसार बैठक आयोजित करणे, निधी उपलब्धतेसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणे, 
समुदाय संघटक अधिकारी, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प समन्वयक, एनडीडीबी, केंद्र शासन 
यांचेशी समन्वय साधणे, प्रकल्पाच्या बाबनिहाय कामाचा कृती आराखडा तयार करणे, प्रकल्पाच्या सर्व 
तांत्रिक कामकाजाचे सनियंत्रण करणे ई. कार्ये पार पाडावयाची आहेत. 


(१) प्रकल्प संचालकांनी दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज पार पाडण्यासाठी बाह्यस््रोताव्दारे 
मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घ्यावे. यासाठी येणारा खर्च प्रशासकीय खर्चातून भागवावा. 

(२) उपरोक्त मनुष्यबळाशिवाय राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ एक WISTS तज्ञ, एक WISN 
व RIO तज्ञ, सहकार सेवेतील २ अधिकारी, एक लेखाधिकारी इ. पुर्णवेळ मनुष्यबळ 
सेवा स्वखर्चाने उपलब्ध करुन देईल. 

(३) प्रकल्प संचालनालय विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी पार्टिसिपेटरी एजन्सींना 
(पीए) नियुक्‍त करेल. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडून प्रकल्प संचालनालय आणि 
पार्टिसिपेटरी एजन्सींना तांत्रिक सहाय्य करतील. 


(ब) जिल्हा प्रकल्प अधिकारी :- प्रकल्पाची अंमलबजावणी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांच्यामार्फत 
करण्यात येईल. प्रकल्पाची प्रभावी व सुसुत्रितरित्या अंमलबजावणी करण्याकरिता विभागातून प्रती 
जिल्हा एक सनियंत्रण अधिकारी असे एकूण १९ we विकास अधिकारी यांच्या पूर्णवेळ सेवा 
उसनवारी तत्वावर (सेवापाखारण) शासन स्तरावरून उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


(क) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (PIC):- प्रकल्पाची सुरळीतपणे अंमळबजावणी करण्यासाठी तसेच 
प्रकल्पावर देखरेख व सनियंत्रण ठेवण्यासाठी खालीप्रमाणे प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. :- 


(१) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - अउध्यक्ष 

(२) प्रकल्प संचालक, वि. म. दु. वि. प्र. 7 सदस्य 

(३) प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन द सदस्य 
(अमरावती, छ. संभाजीनगर, लातूर) 

(४) अतिरीक्त प्रकल्प संचालक, वि. म. दु. वि. प्र. 2 सदस्य सचिव 


विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी पार्टिसिपेटरी एजन्सींना (पीए) नियुक्‍त करेल. समिती 
दर 3 महिन्यांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेईल. 


(ड) प्रकल्प व्यवस्थापन समिती (PMC) :- प्रकल्प संचालनालयाने शिफारस केल्यानुसार वार्षिक कृती 
आराखड्याला मंजुरी देणे, प्रकल्प संचाळक यांना निधी मंजूर करणे आणि प्रकल्पाच्या 
पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


अंमलबजावणीची देखरेख आणि पुनरावळोकन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे “प्रकल्प व्यवस्थापन 
समिती” गठीत करण्यात येत आहे. :- 


१. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (पदुम) = अध्यक्ष 
२. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, म. रा. पुणे - Wee 
3. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, म. रा. मुंबई ट सदस्य 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड  - सदस्य 
५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रतिनिधी - Weed 
६. प्रकल्प संचालक - सदस्य सचिव 


प्रकल्प व्यवस्थापन समिती वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी वर्षातून किमान दोन वेळा बैठकांचे 
आयोजन करील. 


प्रकल्पाचे मुल्यमापन:- 


१. प्रकल्पाची अंमलबजावणी यडास्वीरित्या होण्यासाठी प्रकल्प कालावधीत प्रत्येक वर्षी आर्थिक 
वर्ष समाप्त झाल्यानंतर त्रयस्थ संस्थेकडून मुल्यमापन करण्यात येईल. त्रयस्थ संस्थेचा 
अहवाल २ महिन्याच्या आत आयुक्त WMA यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात येईल. 
मुल्यमापन अहवालातील निष्कर्ष / शिफारशी विचारात घेऊन योजनेची warden 
अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडून प्रकल्प संचालनालयास निर्देश देण्यात येतील. 

२. शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे लेखापरिक्षण करण्यात येईल. 

३. प्रकल्पास सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी मान्यता देण्यात 
आली असली तरी २ वर्षानंतर प्रकल्पाच्या फलश्रतीबाबत आढावा घेऊन सन २०२६-२७ मध्ये 
प्रकल्प राबविण्याबाबत विभागाच्या स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प 
अंमलबजावणीचे २ वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर तिसऱ्या वर्षी प्रकल्प राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी 
विनाविलंब फलश्रुती अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनास सादर करण्याची जबाबदारी 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांची राहील. 


वित्तीय तरतूद व वितरण प्रणाली:- 


(9) विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या तीन वर्षे 
कालावधीमध्ये राबविण्यासाठी प्रकल्पाची एकुण किंमत रु. ३२८.४२ कोटी असून, यापैकी 
रु.१७९.१६ कोटी हा शेतकरी, WTI यांचा हिस्सा तर उर्वरित रु.१४९.२६ कोटी राज्य 
हिस्सा राहील. 

(२) सदर प्रकल्पाचा खर्च राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 
दुधाळ जनावरांचे गट वाटप या योजनेच्या २४०३बी९१५ या लेखाशिर्षाखाली प्रकल्प 
अंमलबजावणीसाठी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. 

(३) प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांच्यामार्फत प्रादेशिक सहआयुक्त 
पशुसंवर्धन, नागपुर विभाग, नागपुर या कार्यालयास निधी वितरित केला जाईल. वरीष्ठ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


(3) 


प्रशासन अधिकारी, प्रादेशिक सहआयुक्त wae, नागपुर विभाग, नागपुर हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 

वरीलप्रमाणे वितरीत करण्यात आळेला निधी प्रकल्प संचालक व अतिरिक्त प्रकल्प संचालक 
यांच्या नावे असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील स्वतंत्र संयुक्‍त खात्यात ठेवण्यात येईल. सदर 
निधीतून प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी निधी खर्ची करण्यात येईल. 


(५) योजनेची अंमलबजावणी करताना वित्तीय भारात वाढ होण्याची बाब वगळता किरकोळ 


स्वरुपाचे बदल करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास राहतील. 
सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौ. सं. क्र. ३७७/का.१४३१,दि.२२.०७.२०२४ व 


वित्त विभागाचे अनौ. सं. क्र.५६९/२०२४/व्यय-२,दि.१२.०९.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०९१६१३०३२६६७०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIWRUTTI 
BHAGUJI MARALE =: 


(नि. भा. मराळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गुह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन विभाग) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (Waa) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती. 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१३२४/प्र.क्र.१९८/पदुम-३, 


१४. जिल्हाधिकारी, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम, 
गडचिरोली, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, 
उस्मानाबाद आणि परभणी. 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, 
यवतमाळ, वाशीम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, 
नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि परभणी. 

१६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

qo. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती. 

१८. उपसंचालक, लेखा व कोषागारे, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती. 

१९. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, 
वाशीम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, 
उस्मानाबाद आणि परभणी. 

२०. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, 
बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, 
जालना, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि परभणी. 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, 
वाशीम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, 
उस्मानाबाद आणि परभणी. 

२२. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मध्यवर्ती कार्यालय 

२३. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 

२४. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 

२५. अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१,२ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६. निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


